फरार आरोपींना फेरअटक करण्यासंदर्भात 
आढावा घेण्यासाठी समिती गठित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीआरटी २०१३/प्र.क्र.२३२५/पोल-११ 
जागतिक व्यापार केंद्र,सेंन्टर १ बिल्डिंग, 
कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५ 
तारीख : ३ एप्रिल, २०१४ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः सीआरटी-०४०३/३६४/पोल-११, दिनांक १४ जुलै, २००३. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः सीआरटी-०४०३/३६४-पोल-११, दिनांक ८ ऑगस्ट, 2003. 


शासन निर्णय : 

मा. न्यायालयाने जामिन नामंजूर केलेल्या प्रकरणी आरोपींना फेरअटक करण्यात न आलेल्या तसेच 
पोलीस अधिकाऱ्याने जामिन मंजूर केलेल्या पंरतू पुढील तपासाच्या किंवा न्यायालयीन कामकाजाच्या 
दृष्टिकोनातून आरोपी मिळून न येणाऱ्या राज्य स्तरावरील सर्व प्रकरणांचा वेळोवेळी आढावा घेण्यासाठी संदर्भाधीन 
शासन निर्णयान्वये शासन स्तरावर उच्च स्तरीय समिती गठित करण्यात आलेली आहे. सदर समितीची पुनर्रचना 
खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


१. अप्पर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - अध्यक्ष 
२. अप्पर मुख्य सचिव, (अपिल व सुरक्षा व तुरंग) गृह विभाग, मुंबई - सदस्य 
३. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई - सदस्य 
४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - सदस्य 
५. सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - सदस्य 
६. पोलीस आयुक्त, मुंबई - सदस्य 
७. अप्पर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, पुणे - सदस्य 
८. अतिरिक्‍त पोलीस महासंचालक, (गुन्हे अन्वेषण विभाग), पुणे - सदस्य 
९. उप सचिव (पोल-११), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - सदस्य सचिव 


उपरोक्त समितीची दर तीन महिन्यांनी बैठक बोलाविण्यात येईल. सदर बैठकीत वरील नमुद प्रकरणांचा 
आढावा घेण्यात येईल. सदर समिती या प्रकरणांशी हितसंबंधीत सर्व व्यक्‍ती/यंत्रणांशी संपर्क“”समन्वय/चर्चा करून 
त्यांचेकडून सूचना मागवून त्यांना या प्रकरणा संदर्भात निर्देश देवू aes. तसेच या विषयासंदर्भात एखाद्या 
कायद्यामध्ये/नियमामध्ये सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे असे समितीची धारणा झाल्यास त्याबाबत उपाययोजना 
करण्यासंदर्भात शासनास सुचवू शकेल. 


झासन निर्णय क्रमांकः सीआरटी-२०१३/प्र.क्र.२३२५/पोल-११ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०४०४१११८०३३६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Punam 


2 U a a aa रब रिव वती Hiraman 


Wagde, C = IN, S = 
bs MAHARASHTRA, O = 
Hiraman / “oveenwenror 
MAHARASHTRA, OU = HOME 


Date: 2014.04.04 15:04:04 
Wagde © 


पु.हि.वागदे 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. अप्पर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. पोलीस आयुक्त, मुंबई. 
५. अतिरिक्‍त पोलीस महासंचालक (गुन्हे अन्वेषण विभाग), पुणे. 
६. पोलीस महानिरीक्षक (तुरुंग), पुणे. 
७. उप सचिव (विधी), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. उप सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सर्व पोलीस आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य 
१०.सर्व पोलीस अधिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
११.निवडनस्ती/पोल-११, गृह विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


